राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या वेगवर्धक दुग्ध 
उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत सिन्नर तालुका दूध 
उत्पादक व प्रक्रिया संघ मर्या. सिन्नर, जि नाशिक 
या संघाच्या पुर्नमंजूरीस मान्यता देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः राकृवि २०१२/प्र.क्र.४ /पदुम-८ 
मंत्रालय- विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २९ जुले, २०२० 


वाचा : १) शासन समक्रमांक दिनांक :- १३ मे २०२० शासन निर्णय. 
२ सिन्नर तालुका दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघ मर्या. सिन्नर, नाशिक यांचे १५/०७/२०२० 
रोजीचे पत्र 
३) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांचे दिनांक १६/०७/२०२० रोजीचे पत्र 


शासन पुरकपत्र:- 
शासनाने संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये सिन्नर तालुका सहकारी दूध संघाचा राष्ट्रीय 
कृषि विकास योजनेअंतर्गत मंजूर असलेला प्रस्ताव पूनर्णिवीत करण्यास काही अटी व शा्तीच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.सदर शासन निर्णयातील अट क्र. १ खालीलप्रमाणे आहे. 
“सदर संघास वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचा योग्य विनियोग होईल याची हमी म्हणून 
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय यांनी, सिन्नर तालुका सहकारी दूध संघाच्या प्रत्येक संचालकाच्या वैयक्तिक 
मालमत्तेचे हमीपत्र घ्यावे.” 
उपरोक्त अटीमध्ये सुधारणा करण्यात येत असून सदर अट खालालप्रमाणे वाचण्यात यावी. 
“सदर संघास वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचा योग्य विनियोग होईल याची हमी म्हणून 


आयुक्त, दुग्धव्यवसाय यांनी, सिन्नर तालुका सहकारी दूध संघाच्या संचालकांचे सामुहिक बंधपत्र 
घ्यावे.” 


सदर झासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२००७२९१७४९४५०२०१ असा आहे. हे पुरकपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajesh Shaligram 
Govil 


(राजेश गोविल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.मंत्री (प्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय)/ मा.राज्यमंत्री (पदुम)यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः राकृवि २०१२/प्र.क्र.४ /पदुम-८ 


सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग 

आयुक्‍त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य 

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,नाशिक 

qo. विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) नाशिक 

११. जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक. 

१२. जिल्हा TAMA उप आयुक्‍त, नाशिक 

१३. जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, नाशिक. 

१४. महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१५. अध्यक्ष, सिन्नर तालुका दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघ मर्या. सिन्नर, जि नाशिक 
१६. निवडनस्ती. 


eon om 


पृष्ठ २ पैकी २ 


